नाजकधा अधिनियम, १९७६ मधील कलम २० 
अन्वये वाणिज्य प्रयोजनार्थ सूट देण्यात 
आलेल्या योजनांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाजक २०१८/प्र.क्र.५१/भाग ॥/नाजकधा-१(नाजकधा) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २३ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा: 


१) झासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०१८/प्र.क्र.११/नाजकधा-१, दि.०१.०८.२०१९. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०१८/प्र.क्र.५१/नाजकधा-१, दि.१०.१०.२०१९. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०१८/प्र.क्र.५१/भाग ॥/नाजकधा-१, दि.२३.०६.२०२१. 


शासन शुद्धीपत्रक : 


नाजकधा अधिनियम, १९७६ मधील कलम २० अन्वये वाणिज्य प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या 
योजनांबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भीय H.3 मधील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ मध्ये 
"नाजकधा कलम २० अन्वये औद्योगिक सुटी खालील क्षेत्र" असे नमुद करण्यात आलेले आहे. याऐवजी 
"नाजकधा कलम २० अन्वये सुटी खालील क्षेत्र" असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२३११५९१७३३२५ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


oe e igitally signed by Vijay Karbhari Chaudh 
V K h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 
1] ay a I 1 a I | DEPARTMENT, postalCode=400032 harasht 
2,5.4,.20=d242787d2585244352744a3927aB49feec29ce26368bSbadbeeIe69 
852845f0a, pseudonym=31 3EF6135E0B8753370AABCB2544201CB95641CD, 


7 serialNumber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F 1A 1EDBS8BF874241 18BCCD6 
h a 1 h a [| | £E07340581733B70, cn=Vijay Karbhari Chaudhari 
2021.08.23 18:32:16 +05'30 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाजक २०१८/प्र.क्र.५१/भाग ॥/नाजकधा-१ (नाजकधा) 


६) मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
८) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) प्रधान सचिव /सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) अपर मुख्य सचिव /सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 
) 
) 


१२)विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर. 

१३) जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, नागपूर, सांगळी, 
सोलापूर, नाशिक, कोल्हापूर. 

१४ महानगरपालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, मिरा-भाईदर, कल्याण- 
डोंबिवली, भिवंडी, पुणे, नागपूर, सांगळी-मिरज-कुपवाड, सोलापूर, नाशिक, 
कोल्हापूर. 

१५) सर्व सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१६) निवडनस्ती (नाजकधा), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


